वर्ष ८ , अंक ७ ] 


भाग १ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ८ . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार , ऑक्टोबर ६ , २०२२ / आश्विन १४ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


६ 


शासन राजपत्र भूमापन किंवा गट नं . 

अनुक्रमांक 

( १ ) 


यवतमाळ : 

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


( २ ) 


६२/१ 


सत्यमेव जयते 


क्रमांक - उपजि - भूसं- र.प्र . - अ.का. - कावि- १४७० - २०२२. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ यांचे कार्यालयाचे फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३२-४७-२०१७-१८ , मौजा 
कामठवाडा , ता . कळंब , जि . यवतमाळ या प्रकरणात कलम १ ९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये 
दिनांक ७-१३ जानेवारी , २०२१ रोजी पान क्रमांक ३ ते ५ वर प्रसिद्ध झाली आहे . उप अधिक्षक , भूमी अभिलेख , कळंब यांचे पत्र दिनांक २२-४-२०२२ 
नुसार गट बदल दुरूस्तीबाबत सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल सादर केल्यानुसार कलम १ ९ अधिसूचनेमध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 
एक अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १८ जुलै २०२२ नुसार शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे . परंतु उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , कळंब 
यांचे पत्र , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ नुसार सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल पुन्हा सादर केला असल्याने त्यानुसार गट नं . व संपादित क्षेत्रातील 
बदलाबाबत शुद्धीपत्र प्रसिद्धी देण्यात येत आहे . त्यानुसार पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 

च्या ऐवजी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
शुद्धीपत्र 


क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 

०८१ 


1 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शासन राजपत्र 

अनुक्रमांक 

( १ ) 


६ 


[ पृष्ठे १ किंमत : रुपये १५.०० 


असे वाचावे 
भूमापन किंवा गट नं . 


( २ ) 


६२/१ 


क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 

० ८६ 


अमोल येडगे ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


अ . - एक -१ ( १७२१ ) . 

( १ ) 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA 
DINESH MORE . 


